सार्वजनिक बांधकाम विभागातील गुणवंत 
अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना सन २०१६-१७ या 
वर्षाचा पुरस्कार देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक पुरस्कार १०१७/प्र.क्र.३४३/आस्था-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक- ७ सप्टेंबर, २०१९. 


वाचा: शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र.पुरस्कार १००९/१७५/आस्था-२, 
दि.१७/२/२०११. 
शासन निर्णय 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अतांत्रिक संवर्गातील वर्ग-१ ते वर्ग-३ च्या अधिकारी/ 
कर्मचाऱ्यांचा तसेच तांत्रिक संवर्गातील -३ च्या कर्मचाऱ्यांचा, त्यांनी आपले प्रशासकीय कौशल्य 
पणाला लावून शासकीय कामात दाखविलेल्या नैपुण्याबद्दल व शासकीय कामकाजात गतिमानता 
आणण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नाबद्दल प्रतिवर्षी प्रशस्तीपत्र व सन्मानचिन्ह देवून गौरव करण्याची 
योजना झासनाने सुरु केली आहे. 
२. वरील निर्णयाच्या अनुषंगाने सन २०१६-१७ या वर्षाकरीता सोबतच्या यादीतील गुणवंत 
अधिकारी/कर्मचारी यांची निवड करण्यात आली आहे. सदर गुणवंत अधिकारी/कर्मचारी यांना 
प्रहास्तीपत्र व गौरवचिन्ह प्रदान करण्याच्या समारंभाचा दिनांक व वेळ स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम कार्यालय 

aul श्री. एस.एस. समर्थ स्था.अ. सहायक मुख्य अभियंता, नागपूर 

2. श्री. श्रीकांत जगन्नाथ डाहुले प्रथम लिपीक मुख्य अभियंता, नागपूर 

> श्री. प्रविण हंकरराव भोयर स्था.अ. सहायक मु.अ.साबांवि अमरावती 

४. श्री. मुकुंद प्रभाकरराव देशपांडे अधीक्षक मु.अ.,साबांवि अमरावती 
4, श्री.रहिम खान मोहंमद अलिखान | आरेखक मुख्य अभियंता, औरंगाबाद 
६. श्री.अशोक पांडुरंग सोनवणे प्रथम आरेखक मुख्य अभियंता, औरंगाबाद 
७. श्री.दिपक भिवाजीराव सुर्यवंशी प्रथम लिपीक मुख्य अभियंता, औरंगाबाद 
८. श्री. उदयसिग शिवाजीराव नांदगिरे । स्था.अ.सहायक मुख्य अभियंता, पुणे 

९. श्री. राजू श्रीरंग मोरे वरीष्ठ लिपीक मुख्य अभियंता, पुणे 
।१०. | श्री. बाळू दगा कोळी आरेखक मुख्य अभियंता, नाशिक 
(११८ | १. श्री. एस. आर. ब्रम्हणावण वरीष्ठ लिपीक मुख्य अभियंता, नाशिक 
१२. श्री. ए. बी. पाटील वरीष्ठ लिपीक मुख्य अभियंता, नाशिक 
१३. श्री. प्रमोद घेवर मराठे वरीष्ठ लिपीक मुख्य अभियंता, मुंबई 

१४. श्रीमती विद्या कुलकर्णी कनिष्ठ लिपीक मुख्य अभियंता, मुंबई 

१५. श्री. जयेंद्र व्ही. पानसरे उद्यान अधीक्षक मुख्य अभियंता, मुंबई 

१६. श्री. सुखराम देवराम भोये प्रमुख आरेखक मुख्य अभियंता, मुंबई 

१७. श्रीमती दिपाली र. पवार सहा.क. वास्तुशास्त्रज्ञ । मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ 

१८. श्री. संपत सुर्यवंशी सह सचिव मंत्रालय 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार १०१७/प्र.क्र.३४३/आस्था-२ 


१९. श्री कुलदीप राजपूत लघुटंकलेखक मंत्रालय 
२०. श्री. सोमानंद मारुती ढमढेरे कार्यासन अधिकारी मंत्रालय 
२०. श्री. दामोदर दूहीजोड सहायक मंत्रालय 


३. निवड झालेल्या गुणवंत अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचा सेवापुस्तकात संबंधित विभाग/कार्यालय 
प्रमुखांनी “प्रशास्तीपत्र देवून गौरव करण्यात आला” अशी नोंद घ्यावी व तसे संबंधितांना कळवावे. 


४. या प्रयोजनासाठी होणारा खर्च, पुरस्कार प्रदान करण्याचा कार्यक्रम ज्या प्रादेशिक 
विभागामध्ये आयोजित करण्यात येईल त्या प्रादेशिक विभागाने त्यांना मंजूर केलेल्या अनुदानातून 
“२०५९-सार्वजनिक बांधकामे, ००१-संचालन व प्रशासन (चार) पर्यवेक्षण (०५) कार्यालयीन खर्च” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून भागविण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०१९०९०७१२०६००५६१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Chandrashekhar Prabhakar Joshi 


C h d h k h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
7} a n fa S 7} e 7} a [ Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2c8893d1513ab2ea4a7f8c612a31ac748bd05ab00efd5e22f 
2d25c9872e36d29, 


| serialNumber=423be4ff70a89bfc945ec5e48 1b972d568094459d7ff8 
fa h a a [| (0 ५ h | 219a1f968860a431f89, cn=Chandrashekhar Prabhakar Joshi 


Date: 2019.09.07 12:11:28 +05'30' 


सहपत्र : गुणवंत अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची यादी (चंद्रहोखर जोशी) 
सचिव (रस्ते) 
महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


मा.राज्यपालांचे सचिव 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग(सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव 

मा.मंत्री (सार्वजनिक उपक्रमोसार्वजनिक बांधकाम यांचे खाजगी सचिव 

५. मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव 

६. मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), वाहतूक, कामगार, उद्योग व 
वस्त्रो्योग यांचे खाजगी सचिव 

७. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव 

८. सर्व मंत्रालयीन विभाग 

९. मा.अपर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०.सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सा.बां.विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

११.सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


०८ “७ AD LO 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार १०१७/प्र.क्र.३४३/आस्था-२ 


१२.मुख्य अभियंता व सहसचिव, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.सर्व मुख्य अभियंते/मुख्य अभियंता (विद्युत)/मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सा.बां.विभाग 
१४.सर्व सह/उप सचिव, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५.सर्व अधीक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ 

१६.सर्व पुरस्कारप्राप्त अभियंते/वास्तुशास्त्रज्ञ 

१७.श्री.संपत सुर्यवंशी, सह सचिव, मंत्रालय 

१८. श्री. कुलदीप राजपूत, लघुटंकलेखक, मंत्रालय 

१९.श्रीमती दिपाली र.पवार, सहायक कनिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ, मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ 
२०.श्री.सुखराम देवराम भोये, प्रमुख आरेखक, मुख्य अभियंता, मुंबई 
२१.श्री.जयेंद्र व्ही.पानसरे, उद्यान अधीक्षक, मुख्य अभियंता, मुंबई 

२२.श्रीमती विद्या कुलकर्णी, कनिष्ठ लिपीक, मुख्य अभियंता, मुंबई 

२३.श्री.प्रमोद घेवर मराठे, वरीष्ठ लिपीक, मुख्य अभियंता, मुंबई 
२४.श्री.ए.बी.पाटील, वरीष्ठ लिपीक, मुख्य अभियंता, नाशिक 
२५.श्री.एस.आर.ब्रम्हणावत, वरीष्ठ लिपीक, मुख्य अभियंता, नाशिक 
२६.श्री.बाळू दगा कोळी, आरेखक, मुख्य अभियंता, नाशिक 

२७.श्री.राजू श्रीरंग मोरे, वरीष्ठ लिपीक, मुख्य अभियंता, पुणे 

२८. श्री.उदयसिंग शिवाजीराव नांदगिरे, स्था.अभि.सहायक, मुख्य अभियंता, पुणे 
२९.श्री.दिपक भिवाजीराव सुर्यवंशी, प्रथम लिपीक, मुख्य अभियंता, औरंगाबाद 
३०.श्री.अशोक पांडुरंग सोनवणे, प्रथम आरेखक, मुख्य अभियंता, औरंगाबाद 
३१.श्री.रहिम खान मोहंमद अली खान, आरेखक, मुख्य अभियंता, औरंगाबाद 
३२.श्री.मुकुंद प्रभाकरराव देशपांडे, अधीक्षक, मुख्य अभियंता, साबांवि अमरावती 
३३.श्री.प्रविण शंकरराव भोयर, स्था.अभि.सहायक, मुख्य अभियंता,साबांवि अमरावती 
३४.श्री.श्रीकांत जगन्नाथ डाहुले, प्रथम लिपीक, मुख्य अभियंता, नागपूर 

३५.श्री. एस. एम. समर्थ, स्था.अभि.सहायक, मुख्य अभियंता, नागपूर 
३६.श्री.दामोदर दूहीजोड, सहायक, मंत्रालय 

३७.श्री.सोमानंद मारुती ढमढेरे, कार्यासन अधिकारी, मंत्रालय 

३८. निवड नस्ती-कार्यासन (आस्था-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


